माहे मार्च, एप्रिल, मे, 2029 या कालावधीत 
गारपीट व अवेळी पाऊसमुळे शेतीपिकाचे 
झालेल्या नुकसानासाठी मदत देण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएळएस-२०२१/प्र.क्र.१३१/म-३ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:- ०६ ऑक्टोबर, २०२१ 


संदर्भ: १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक: सीएलळएस-२०१५/ प्र.क्र.४०/ म-३, 

दिनांक १३/०५/२०१५ 

२) विभागीय आयुक्त, कोकण यांचे पत्र क्र.मशा/कार्या-६/ने.आ./गारपीट 
पंचनामे/कावि/२३९८४/२०२१, दिनांक ०२/०८/२०२१. 

३) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.मह-३/नेआ/कावि/३०२/२०२१, 
दिनांक २५/०५/२०२१. 

४) विभागीय आयुकत, नाशिक यांचे पत्र क्र.मशा/कार्या/२/टंचाई/२०२१/ज-३. जा. 

५) विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद यांचे पत्र जा.क्र.२०२१/मशाका/ने.आ./कावि-४१०, 
दिनांक ०८/०६/२०२१. 

६) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांचे पत्र क्र.ठपआ/नेआ/पुनर्व/म.स./कावि-२५५/२०२१, 
दिनांक २५/०५/२०२१. 

७) विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचे पत्र क्र.मशा-७(५)/ने.आ. व्य./कावि-३७३/२०२१, 
दिनांक २५/०६/२०२१. 


प्रस्तावना : 

माहे मार्च, एप्रिल व मे, २०२१ या कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपीटीमुळे झालेल्या 
शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (SDRF) दराने मदत देण्यासाठी आवश्‍यक 
असलेले निधी मागणीचे प्रस्ताव सर्व विभागीय आयुक्त यांच्याकडून मागविण्यात यावे व त्यानुसार त्यांना 
मदत देण्यात यावी असा निर्णय दिनांक १२ मे, २०२१ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत 
घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरानुसार बाधित क्षेत्रासाठी मदत 
देण्याकरीता रू. १२२२६.३० लक्ष निधी मागणीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्‍त, कोकण, पुणे, नाशिक, 
औरंगावाद, अमरावती, नागपूर यांच्याकडून प्राप्त झाले होते. त्यानुषंगाने रूपये १२२२६.३० लक्ष निधीचा 
प्रस्ताव मंजुरीकरीता मंत्रीमंडळ उपसमितीस चक्राकार पध्दतीने सादर करण्यात आला होता, त्यास 
मंत्रीमंडळ उपसमितीने मंजूरी दिलेली आहे. 


२. दिनांक १३/०५/२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयामधील अनुक्रमांक ५ “कृषी विषयक” मध्ये नमूद 
बाबींकरीता आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार विभागीय आयुक्‍त, कोकण, 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.१३१ /म-३ 


पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर यांना रूपये १२२२६.३० लक्ष (रूपये एकशे बावीस कोटी 
सव्वीस लक्ष तीस हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


माहे मार्च, एप्रिल व मे, २०२१ या कालावधीत झालेल्या गारपीट व अवेळी पावसामुळे कोकण, 
पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर या विभागातील जिल्ह्यांमध्ये होतीपीकांचे/फळपिकांचे 
नुकसान झाल्यामुळे केंद्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (९0॥॥)/राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) 
दरानुसार मदत अनुज्ञेय करून एकूण मदत देण्यास प्राप्त झालेल्या शासन मान्यतेनुसार, विभागीय 
आयुक्‍त, कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर यांना शासन निर्णयासोबत जोडण्यात 
आलेल्या विवरपत्रानुसार निधी वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आलेल्या विवरपत्रानुसार निधी विभागीय आयुक्‍त, कोकण, 
पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर यांच्यामार्फत संबंधित जिल्ह्यांना उपलब्ध करुन देण्यात 
येत आहे. कक्ष अधिकारी (म-११) यांनी सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करावा. 


३. वरील प्रयोजनासाठी प्रचलित दरानुसार होणारा खर्च रूपये १२२२६.३० लक्ष (रूपये एकशे बावीस 
कोटी सव्वीस लक्ष तीस हजार फक्त) हा प्रधान लेखाशीर्ष “*२२४५-नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी 
अर्थसहाय, ०२ पुर चक्रीवादळ इत्यादी, १०१ अनुग्रह सहाय्य, (९१) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या 
मानकानुसार खर्च, (९१) (०५) पीक नुकसानीमुळे शेतक-यांना मदत, ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
(२२४५ २४५२)” या लेखाशीर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. . 


४. प्रस्तुत निधी वितरीत करतांना दिनांक १३/०५/२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयामधील अटी व 
शर्तीची पूर्तता करण्यात यावी. तसेच मदतीचे वाटप करताना खालीलप्रमाणे दक्षता घेण्यात यावी. 


) प्रचलित नियमानुसार शोती / बहुवार्षिक फळपिकाच्या नुकसानीकरीता मदत ३३ टक्के 
अथवा त्याहून अधिक नुकसान झालेल्यांना अनुज्ञेय राहील. 

॥ प्रचलित पध्दतीनुसार कृषी सहायक, तलाठी व ग्राम सेवक यांच्या संयुक्‍त स्वाक्षरीने पूर्ण 
करण्यात आलेल्या पंचनाम्यानुसार सर्व जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या अहवालानुसार 
मदतीचे वाटप जिल्हाधिकारी यांना करावे. 

॥) संबंधित बाधितांच्या बँक बचत खात्यात मदतीची रक्‍कम थेट जमा करण्यात यावी. 

iv) कोणत्याही बाधितांना रोखीने किंवा निविष्ठा स्वरुपात मदत करण्यात येऊ नये. 

४ पिकांच्या नुकसानीबाबत मदतीची रक्‍कम खातेदारांच्या बँक खात्यावर थेट जमा करताना 
मदतीच्या रक्‍्कमेमधून कोणत्याही बँकेने कोणत्याही प्रकारची वसुली करु नये. याकरिता 
सहकार विभागाने योग्य ते आदेशा निर्गमित करावेत. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.१३१ /म-३ 


५. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी वर्ग करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी त्याचा वापर होत 
आहे याची विभागीय आयुक्‍त यांनी खातरजमा करावी. निधी वाटपाचे लेखे, अभिलेखे, नोंदवह्या विहित 
कार्यपध्दतीनुसार अनुदान आहरीत व वितरीत होणाऱ्या कार्यालयाच्या स्तरावर अद्ययावत ठेवण्यात 
याव्यात. झालेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालय व महालेखापाल कार्यालयात नोंदविण्यात आलेल्या 
खर्चाशी दर तीन महिन्यांनी ताळमेळ घेवून त्याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे या विभागाकडे तात्काळ 
सादर करण्यात यावी. कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर निधीच्या मर्यादेपक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची 
दक्षता घेण्यात यावी. वितरीत अनुदानातून जर काही रक्‍कम खर्ची पडणार नसेल तर ती विहित वेळेत 
शासनास प्रत्यार्षित करावी. 


६. सदर आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३६१/व्यय-९/२०२१, 
दिनांक १४.०९.२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००६११३१३७२५१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sanjay Audumbar Dharurkar 
Date: 2021.10.06 11:33:18 +05'30' 


(संजय धारूरकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 
. मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधान परिषद), विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 
३. महाराष्ट्रविधानमंडळाचे सर्व सन्माननीय विधान सभा/विधान परिषद सदस्य, 
. अपर मुख्य सचिव (वित्तो,मंत्रालय,मुंबई, 
५. विभागीय आयुक्त, कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर 
६. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगळी, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, 
धुळे,जळगांव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातुर, 
उस्मानाबाद, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, 
चंद्रपूर, गडचिरोली. 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे ,मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.१३१ /म-३ 


१०. 


११, 
१२. 
१२३. 
१४. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, 
नाशिक, धुळे,जळगांव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, 
लातुर, उस्मानाबाद, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम, नागपूर, वर्धा, भंडारा, 
गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली. 

वित्तिय सल्लागार व सहसचिव,मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 

कार्यासन अधिकारी (म-११/म-७, मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 

वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६),मंत्रालय,मुंबई 

निवड नस्ती (कार्यासन/ म-३). 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.१३१ /म-३ 


शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक : सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.१३१/म-३, 


दिनांक ०६ ऑक्टोबर, २०२१ 
सोबतचे विवरणपत्र 

अ.क्र नियंत्रक अधिकारी जिल्हा वितरीत निधी (रूपये लाखात) 
aa कोकण रत्नागिरी ५.१० 
सिधुदुर्ग २४.२० 
एकूण कोकण विभाग २९.३० 
२ पुणे पुणे ६४.०१ 
सातारा २३.४२ 
सांगली १०२.३८ 
सोलापूर ५७.१० 
कोल्हापूर ६९:८४ 
एकूण पुणे विभाग ३१६.७५ 
३ नाशिक नाशिक ११६७.२३७६ 
धुळे २२६.९७८ 
जळगांव ३५३५.३१६४ 
अहमदनगर १००६.८११ 
एकूण नाशिक विभाग ५९३६.३४ 
४ औरंगाबाद औरंगाबाद २५९.६९ 
जालना ४८६.७८ 
परभणी २५.५४ 
हिंगोली १४.८० 
नांदेड २०.६६ 
बीड ५९०.८७ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.१३१ /म-३ 


TGS ५१.४६ 
उस्मानाबाद १.७४ 
एकूण औरंगाबाद विभाग १५५१.५४ 
षु. अमरावती अमरावती २१०८.१४ 
अकोला ७८.०६ 
यवतमाळ वज 
बुलढाणा १०१३.०६ 
वाशिम ६७७.४२ 
एकूण अमरावती विभाग ३८८७.५६ 
६ नागपूर नागपूर 23.484 
वर्धा ३९.२४५ 
भंडारा २३९६०५६ 
गोंदिया २६.८८८ 
चंद्रपूर ३५.७४२ 
गडचिरोली १३९.५३२ 
एकूण नागपूर विभाग ५०४.८१ 
एकूण राज्य १२२२६.३० 
+4++++ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


